आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत 
वनजमिनीची मोजणी करण्याकरीता 


शुल्काचे प्रदान या योजनेकरीता सन 
२०२१-२२ या आर्थिक वर्षासाठी निधी 
वितरीत करणेबाबत... 
(लेखाशिर्ष २२२५ डी २५१) 
महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१ / प्र.क्र.०२/ कार्यासन-६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- २७ सप्टेंबर,२०२१. 

वाचा :- 

शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र. ४८/अर्थ-३, दि.२४.०६.२०२१. 

२) शासन परिपत्रक, आ.वि.वि. क्र.वहका-२०१८/प्र.क्र.४३/का-१४, दि.११.५.२०१८. 

3) आयुक्‍त, आदिवासी व संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे कार्यालयाचे पत्र क्र.आसंप्रसं-२०२१/ 

वहका-६२/का-४/३०१, दि.२५.०८.२०२१. 


-0 
— 


प्रस्तावना :- 


अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वननिवासी (वनहक्काची मान्यता) अधिनियम, २००६ नियम, 


२००८ व सुधारणा नियम, २०१२ ची कोटेकोर अंमलबजावणी करुन वनहक्क दावे व अपील यांचा 


कालबध्द निपटारा करण्यासाठी “वनमित्र योजना” राबविण्याबाबत संदर्भाधीन क्र.र२ येथील शासन 


परिपत्रकान्वये सूचना निर्गमित करण्यात आलेल्या आहेत. या अंतर्गत जिल्हास्तरीय वनहक्क समितीने 


मान्य केलेल्या वैयक्तिक वनहक्क दाव्यांमधील वनक्षेत्र भूमी अभिलेख विभागाकडून मोजण्याची कार्यवाही 


करण्यात येत असल्याने याकरीता आवश्‍यक निधी आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे 


यांच्यामार्फत “नोडल एजन्सी” म्हणून संबंधित जिल्हाधिकारी यांना उपलब्ध करुन देण्यात येतो. या 


अनुषंगाने वनहक्क दाव्यांमधीळ वन जमिनींची मोजणी भूमी अभिलेख कार्यालयांकडून करण्याकरीता 


संबंधित जिल्हाधिकार्‍यांनी केलेल्या मागणीस अनुसरुन निधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत आयुक्त, 


आदिवासी व संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे यांच्याकडून संदर्भाधीन क्र.३ अन्वये प्रस्ताव प्राप्त झाला 


आहे. सदर प्रस्तावाच्या अनुषंगाने निधी वितरणाची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.०२/कार्यासन-६ 


शासन निर्णय :- 


आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत अनुसूचित जमाती घटकासाठी मागणी क्र.टी-५ मधील मुख्य 
लेखाशीर्ष २२२५, अनुसूचितजाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक या मुख्य 
लेखाशिर्षाखाली अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वननिवासी अंतर्गत वाटप केलेल्या वनजमिनीची 
मोजणी करण्याकरीता शुल्काचे प्रदान करण्यासाठी सन २०२१-२२ च्या आर्थिक वर्षाच्या उपलब्ध 
तरतुदींतून पुढीलप्रमाणे निधी वितरीत व खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे :- 


(रु.लाखात) 
योजनेचे नाव लेखाशिर्ष बाब सन २०२१-२२। सदर शा.नि. 
मधील अन्वये वितरीत 
अर्थसंकल्पित करण्यात येत 
निधी असलेला निधी 
a eee Q 3 8 4 
अनुसूचित जमाती व इतर २२२५डी | 39, सहायक | ६००.०० ३८५.९० 
पारंपारिक वननिवासी अंतर्गत वाटप| २५१ अनुदाने 
केलेल्या वनजमिनीची मोजणी (वेतनेतर) 
करण्याकरीता शुल्काचे प्रदान 
एकूण ६००.०० ३८५.९० 


२. उपरोक्त प्रमाणे रु.३८५.९० लाख (अक्षरी रुपये तीन कोटी पंच्याऐंशी लाख नव्वद हजार फक्त) 
इतका निधी नियंत्रक अधिकारी म्हणून आयुक्‍त, आदिवासी व संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे यांना 
अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर (BEAMS) वितरीत करण्यास मंजुरी प्रदान करण्यात येत आहे. 


३. सदर तरतुद खर्च करताना महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका 
यामधील वित्तीय नियम तसेच वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.२४.०६.२०२१ च्या शासन निर्णयात दिलेल्या 
निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन करण्याची जबाबदारी संबंधित प्रशासकीय कार्यालय प्रमुखाची राहील. 


४. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.८०२/व्यय-१४, दि.०८.०९.२०२१ 
अन्वये दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१ /प्र.क्र.०२/कार्यासन-६ 


षु. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०९०८१७१२२१९०२४ असा आहे. सदर आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


Cc “७ A  -0 


Gs 
र्‌. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Ravindra 


R avi Nn d fa Digambarro Aute 


DN: c=IN, o=Government Of 
Maharashtra, ou=Tribal Development 


D i g a mM ba rro "i Pa aia 


2.5.4.20=f05a69 1 3f9dee1f453c9a1c5a8 
9d8c4897737ba8e4acOedf3f2c6e69e25f 
A Uu t e 4108, cn=Ravindra Digambarro Aute 


रविंद्र दि.औटे 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. राज्यमंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 

आयुक्‍त, आदिवासी व संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 


. अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक / नागपूर / ठाणे / अमरावती. 


जिल्हाधिकारी, औरंगाबाद/यवतमाळ/गडचिरोली/कोल्हापूर/नाशिक/नांदेड/नंदूरबार/चंद्रपूर/ 
पाळलघर/हिंगोली. 


. प्रकल्प अधिकारी, औरंगाबाद/ यवतमाळ/ पांढरकवडा/ पुसद/ अहेरी/ भामरागड/ गडचिरोली/ 


घोडेगाव/ कळवण/नाशिक/किनवट/तळोदा/नंदुरबार/देवरी/चिमूर/चंद्रपूर/डहाणू/जव्हार. 
वित्त विभाग ( अर्थसंकल्प-१९), मंत्रालय, मुंबई. 
ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा मजला, विधानभवन, मुंबई. 


१०.महालेखापाल (लेखापरिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 
११.कार्यासन क्र.१४, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२.निवड नस्ती (कार्या-६), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


